प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती 
श्री. मनोज घोडे-पाटील, उप जिल्हाधिकारी 


(नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत यांची उप 
जिल्हाधिकारी, सिडको, नवी मुंबई या पदावर 
प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन आदेश क्र. टिआरएफ-०४२३/प्र.क्र.९८/ई-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक:- ०८ सप्टेंबर, २०२३ 
संदर्भ:- १) महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ 
२) सामान्य प्रशासन विभाग अधिसुचना क्र.एसआरव्ही-२०२१/प्र.क्र.४९/कार्या-१२, दि.१४.०७.२०२१ 


शासन Bear :- 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ४ (५) व महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर 
सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी, सेवेतून काढूण टाकणे) नियम, १९८१ च्या नियम-४० मधील परिशिष्ट-२ मधील 
विहित अटी व शार्तीना अधीन राहून श्री. मनोज घोडे-पाटील, उप जिल्हाधिकारी यांची उप जिल्हाधिकारी, 
सिडको, नवी मुंबई या पदावर ३ वर्षांच्या कालावधीसाठी सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने सार्वजनिक सेवेच्या 
हितार्थ व प्रशासकीय सोयीच्या दृष्टीने प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


२. उपजिल्हाधिकारी, सिडको, नवी मुंबई या पदावरील प्रतिनियुक्‍तीच्या अनुषंगाने श्री. मनोज घोडे- 
पाटील, उप जिल्हाधिकारी यांच्या सेवा प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचेकडे सुपूर्द 
करण्यात येत आहेत. 


३. श्री. मनोज घोडे-पाटील, उप जिल्हाधिकारी यांनी प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
यांचेकडे तात्काळ हजर व्हावे. 


8. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२३०९०८१४४६०८३८१९ असा आहे. हे शासन आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
ZAMIR AHMED «4 
SHAIKH 


(ज. अ. शोख) 
शासनाचे सह सचिव 


प्रति, 
© प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
« विभागीय आयुक्त, नाशिक. 
© विभागीय आयुक्त, कोकण. 


80179६ 
ch=ZAMIR AHMED SHAIKH 


शासन आदेश क्रमांकः टिआरएफ-०४२३/प्र.क्र.९८/ई-२ 


प्रत, 


मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

मा. उप मुख्यमंत्री (वित्त) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

मा. मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

अपर मुख्य सचिव (महसूल) यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
संबंधित जिल्हाधिकारी. 

प्रधान महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखा परीक्षा), मुंबई/ नागपूर. 
संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

संबंधित अधिदान व लेखा अधिकारी. 

संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी. 

संबंधित उप जिल्हाधिकारी (विभागीय आयुक्‍त, नाशिक यांचेमार्फत). 

सह सचिव (ई-२) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

निवडनस्ती (ई-२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


